जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पातून घरगुती 
(पिण्याचे पाणी) प्रयोजनासाठीच्या मान्यता 
देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक बिसिंआ-२०२३/प्र.क्र.१३१/२३ /सिंव्य (धोरण) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७/१०/२०२३ 


वाचा :- 
१. जलसंपदा विभाग शासन निणर्य क्र. बिसिंआ-२०१४/(२२४/१४) सिं.व्य. (धो), दि.१६/०८/२०१४ 
२. नगर विकास विभागाची अधिसूचना, दि.२४/०२/२०१५. 
३. देवणी नगरपंचायत कार्यालय, जि. लातूर यांचे पत्र जा.क्र.नपंदे/पा.पु.वि/११९/२०२३, 
दि.०२/०६/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत देवणी पाणी पुरवठा योजना देवणी ता. देवणी जि. लातूर 
या योजनेसाठी देवर्जन मध्यम प्रकल्प मधून एकूण १.८११ दलघमी एवढे पाणी आरक्षण मंजुर करण्यात आलेले 
आहे. संदर्भ क्र.२ अन्वये देवणी नगर पंचायत गठीत करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र.३ अन्वये 
देवणी ता. देवणी जि. लातूर महाराष्ट्र नगरोत्थान कार्यक्रमा अंतर्गत करण्यात येत असल्याने राष्ट्रीय ग्रामीण 
पेयजल कार्यक्रम पुरक पाणी पुरवठा योजना मौ. देवणी ता.देवणी जि. लातूर नावाने असलेले पाणी आरक्षण 
हे देवणी नगरपंचायत ता. देवणी जि. लातूर या नावाने बदल करणे बाबत प्रस्ताव प्राप्त आहे. महाराष्ट्र 
पाटबंधारे अधिनियम ,१९७६ मधील HSA ५१(१) व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २०५५ 
यात सुधारणा करण्याकरीता अधिनियम मधील कलम ६ अंतर्गत ३१(ख) अन्वये देवणी ता. देवणी जि. लातूर 
ग्रामपंचायतच्या नावाने असलेले पाणी आरक्षण हे देवणी नगर पंचायत ता. देवणी जि. लातूर या नावाने 
करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जलसंपदा विभागाचे क्र. बिसिआ-२०१४/(२२४/१४/सिं.व्य. (धो), दि.१६ ऑगस्ट,२०१४ रोजीच्या 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद ४.० मधील अटींच्या अधीन राहून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पुरक पाणी 
पुरवठा योजना मौ. देवणी ता. देवणी जि. लातूर या नावाने असलेल्या पाणी आरक्षणाच्या नावात बदलास 
खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. । पाणी आरक्षण मंजूर | पाणी आरक्षण मंजूर | पाणी वापराचा | जलाशय/कालवा/ | मंजूर केलेले 


क्र | असलेल्या संस्थेचे पूर्वीचे | असलेल्या संस्थेचे | प्रकार नदीचे नाव पाणी आरक्षण 
नाव नविन नांव (घरगुती) (दलघमी) 

! राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल | देवणी नगर पंचायत, | घरगुती eat मध्यम | १.८११ 
कार्यक्रम पुरक पाणी | ता. देवणी, जि. लातूर प्रकल्प 


पुरवठा योजना मो. 
देवणी ता. देवणी जि. 
लातूर 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ-२०२३/प्र.क्र.१३१/२३ /सिंव्य (धोरण) 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०१७१५३१३२४५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SONAL ANAND GAIKWAD. 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2de9efbff65763 1a65d78997e0ca3abe497df4a 
58a3780cae2980bef45f5c5e1, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


GAI KWA D serialNumber=F9F2A1323FB2F904BB9F 38B4E7461B2C 
05FBB18A306A192E2149168DAABEC890, cn=SONAL 
ANAND GAIKWAD 
Date: 2023.10.17 15:33:46 +05'30' 


(सोनल गायकवाड) 
शासनाच्या अवर सचिव 
प्रति, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा. सभापती उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा. विराधी पक्षनेते विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 

७. मा. विराधी पक्षनेते विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 

८. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

०९. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

१०. अ. मु. स (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ , औरगांबाद 

१४. मुख्य अभियंता, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ , औरगांबाद . 

१५ मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१६. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकारण, औरंगाबाद. 

१७. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्यधोरण. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


